मुंबई, पुणे व नाशिक-त्र्यंबकेश्वर मध्ये 
सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी 
मे. PwC या कंपनीच्या सल्लागारांना मानधन/ 
मुदतवाढ / नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. सीसीटी ३६१५/ प्र क्र ९३/ पोल-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक ०२ जुन २०१५. 


वाचा : शासन निर्णय क्र. सीसीटी ३६१५/ प्र क्र ९३/ पोळ-३, दि. २९.५.२०१५. 


शासन शुध्दीपत्रक : 


संदर्भाधीन दि. २९.५.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयातील पृ. क्र. २ वरिल शासन निर्णय या 
परिच्छेदाखाळील अनु. क्र. ५ मध्ये मुंबई सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या देखरेखीसाठी मे. PwC कंपनीच्या वरीष्ठ 
सल्लागाराचे दि.१.१.२०१५ ते दि.३०.४.२०१४ या कालावधीचे पुर्णवेळ मानधन अनुज्ञेय करण्यात येत आहे. 
असे नमुद केले आहे. 

त्याऐवजी खालील प्रमाणे वाचावे- 

मुंबई सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या देखरेखीसाठी मे. PwC कंपनीच्या वरीष्ठ सल्लागाराचे दि.१.१.२०१५ 
ते दि.३०.४.२०१५ या कालावधीचे पुर्णवेळ मानधन अनुज्ञेय करण्यात येत आहे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१५०६०४१६१११५४२२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
KA DA M Digitally signed by KADAM DATTATRAY 
HANMANT 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
DATTATRAY MAHARASHTRA, ou=HOME DEPT,CID - 
918120, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, cn=KADAM DATTATRAY 
HANMANT vis 
Date: 2015.06.05 15:06:04 +05'30' 
(दत्तात्रय कदम) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रति, 


) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) अपर मुख्य सचिव (माहिती तंत्रज्ञान), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 


प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

यांस विनंती करण्यात येते की, मे. PwC या सल्लागार कंपनीचे मानधन अदा 
करण्याबाबतची कार्यवाही आपल्या स्तरावर करण्यात यावी. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सीसीटी ३६१५/ प्र क्र ९३/ पोल-३ 


६) महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र,१/२ मुंबई/ नागपूर. 
७) महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र % मुंबई/ नागपूर. 
) 
) 


८) after व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
९) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१०)पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
११)मे. प्राईसवॉटरहाऊस कुपर्स लि., मुंबई. 
) 
) 


92) Je विभाग, कार्यासन बीयुडी-१, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) निवडनस्ती, पोल-३, गृह विभाग, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


